विशेष लेखापरिक्षक,वर्ग-१, सहकारी 
संस्था गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक राजस २०१८/प्र.क्र.१७८ (भाग-१/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: ८ जुन, २०१८. 


वाचा:- शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. राजस २०१८/प्र.क्र. १७८/५-स 
दि.२४/५/२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक - 


उपरोक्त वाचा येथील दि.२४/०५/२०१८ च्या शासन निर्णयात अनुक्रमांक १४ व १६ येथे पुढील 
प्रमाणे नमुद करण्यात आले आहे. 


अ.क्र. अधिकार्‍यांचे नाव, सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 


१४ | A. आर.के.खिल्लारी, विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१, | जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, 
सहकारी संस्था, (दुग्ध) मुंबई वर्ग-१, सहकारी संस्था, 


रत्नागिरी येथील रिक्‍त पदावर 
१६ | श्री. एन.बी.नाईक, विशेष लेखापरिक्षक, सहकारी । विशोष लेखापरिक्षक, वर्ग-१, 
संस्था वर्ग-१, (पदुम-४) मुंबई (ग्राहक) मुंबई येथीळ रिक्‍त 
पदावर 
त्याऐवजी पुढील प्रमाणे वाचण्यात यावे. 
अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव, सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 


१४ | श्री. के.आर.खिल्लारी, विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१, | जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, 
सहकारी संस्था, (दुग्ध) मुंबई वर्ग-१, सहकारी संस्था, 
रत्नागिरी येथील रिक्‍त पदावर 
१६ | श्री. एन.बी.नाईक, विशेष लेखापरिक्षक, सहकारी । विशोष लेखापरिक्षक, वर्ग-१, 
संस्था वर्ग-१, (पदुम-४) मुंबई (ग्राहक),उत्तर मुंबई,बांद्रा येथील 
रिक्‍त पदावर 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.१७८ (भाग-१)/५-स 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०६०८१६५०५१९५०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Cc 40 A -0 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Josh 


Manjiri eee 
Ganeshbhushan चा ह. an 
Joshi 0. alpen 
(मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 
सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण व प्रशासन), व्दारा सहकार आयुक्‍त 
व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशोष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, 
व्दारा- सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 
सर्व संबधित अधिकारी 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (सहकार/ पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सहकार) अपर मुख्य सचिव) यांचे स्वीय सहायक. 
अपर मुख्य सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहायक. 
सचिव (Tara) यांचे स्वीय सहायक. 
निवड नस्ती (कार्यासन-प५स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


